नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना 
(DCPS) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
तारीख: २० ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ : - 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१६ 


प्रस्तावना:- 

मागणी क्रमांक ई - १, २०४९ - व्याज प्रदाने, ६० - इतर दायित्वांवरील व्याज, १०१ - ठेवीवरील 
व्याज, (०१) (०१) जिल्हा परिषद शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन 
योजना (२०४९ २२४६), ४५ व्याज या लेखाशिर्षाची ( आठ अंकी संगणक संकेतांक ) वित्त विभागाच्या 
अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या प्रकाशानामधे ( White Book ) fee wari झाल्याने नवीन लेखाशिर्ष उडण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


मागणी क्रमांक ई - १ 

२०४९ - व्याज प्रदाने, 

६० - इतर दायित्वांवरील व्याज, 

१०१ - ठेवीवरील व्याज, 

(09) (०४) जिल्हा परिषद शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांकरिता परिभाषित अंडादान निवृत्ती 
वेतन योजनेवरील व्याज (२०४९ २६९४), ४५ व्याज 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११९/अर्थ-८, दिनांक 
१७ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२०१७१८०७४१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Vijay 
e e p a Shelar 

DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=School Education 


mar And Sports Department, 

1] a y postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84c 
c86e70f3b8f6f1 fdcdb2469570c78dab 


Shelar/  zeescreseze 
(दीपक वि. शोलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/ 2, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) चर्नीरोड, मुंबई 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. 
. सर्व शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व उपसंचालक, लेखा व कोषगारे 

. वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-२ / ८ / १९), मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

. निवड नस्ती अर्थसंकल्प 


सह संचालक (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


